RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक १८ ] 


गुरुवार , मार्च १४, २०१९/ फाल्गुन २३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

आदेश 
वाचा.- (१ ) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र . विकाअ-१११५ / प्र.क्र .८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
( २) मा . पालकमंत्री, ठाणे जिल्हा यांचेकडील पत्र क्र . मंत्री/ सा.बां. ( सा.उ.)/व्हीआयपी / जा.क्र . ३११०६५८/१८, दिनांक २४ मे 

२०१८ . 
( ३ ) मा . उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे या कार्यालयाकडील पाठविलेले पत्र क्र . गृह/ क . १ /टे. ३ /विकाअ / 

कावि -२२८ ९ ५ / १८ , दिनांक ५ जुलै २०१८ . 
( ४ ) मा . अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , महाराष्ट्र शासन, यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ-१११८ / २३० / प्र.क्र . १४८/५ , 

दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ . 
क्रमांक गृह/ क . १/ टे.६ /विकाअ / कावि-२७४८( ३४)/१९.-उपोद्घातातील शासन निर्णय अ.क्र . (१ ) अन्वयेमला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , राजेश ज. नार्वेकर, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे खालील नमूद केलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील 
मा . पालकमंत्री यांचेकडून उपोद्घातातील क्र . (२) अन्वये शिफारस प्राप्त झालेल्या एकूण ३४ उमेदवारांची ठाणे जिल्ह्याचेविशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून उपोद्घातातील क्र . ( ४ ) अन्वये नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा 
पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासन, जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यांस विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील 

( एक ) साक्षांकनाचे काम . विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “साक्षांकनाचे ” काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच उपोद्घातातील शासन निर्णयामधील परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर 
न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन 
करु नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर “ सत्य प्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता 
विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेलीनियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

३. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेलीनियुक्ती “मानसेवी ” असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन अथवा 
वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( १ ) 
भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ ९ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १४ , २०१९ / फाल्गुन २३, शके १ ९ ४० 


४ . 


“ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर, कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” असा उल्लेख करू नये. 

५. नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . नियुक्तीचा कालावधी 
संपल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्याचेविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांनी फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवावा. 

अनुसूची 
वर्ष आधारकार्ड नंबर 

अर्जदाराचे नाव 
निर्णया 
नुसार 
जिल्हा 

क्रमांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


शासन 


अ.क्र . 


स्थायी पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


2019 


21 


565641233039 


955 


श्री . अविनाश चंद्रकांत कदम 


2019 


21 


689238142617 


956 


श्री . नागेशभिमराव कांबळे 


भगतचाळ , रुमनं.1 सावरकर नगर 

मुंबई पुणे रोड, मुंब्रा ता.जि.ठाणे 
हरिगणुजाधव चाळ , अशोक नगर 

वालधुनी कल्याण (पू ) 
रा. विष्णु भगतनिवास , रुम नं .3 , 
इच्छापुर्तीगणेश मंदिराजवळ, अचानक 

नगर, मुंब्रा, जि . ठाणे 
रा. महापोली, ता. भिवंडी, जि . ठाणे 


2019 


21 


976828450422 


957 


श्री. शकरराव बाबुराव चिखले 


2019 


21 


917328483920 


958 


श्री . पटेल कैसशकील 


2019 


21 


675131136953 


959 


श्रीम.शेख निदा अशरफ 


रा.मु. महापोली , ता.भिवंडी, जि . ठाणे 


2019 


21 


695147129479 


960 


श्री . मुजम्मिल जुबेर पटेल 


रा.मु. महापोली, ता.भिवंडी, जि. ठाणे 


2019 


21 


596256116087 


961 


श्रीम. जयमाला उल्हास भोईर 


रा.मु.अंबाडीनाका, पो. दिघाशी, ता . 

भिवंडी जि . ठाणे 


2019 


21 


373817704278 


962 


श्री . असगर वाहीद हलबे 


रा.मु. महापोली , ता.भिवंडी, जि . ठाणे 


2019 


21 


906842923515 


963 


श्रीम . आयशा सरफराज भुरे 


रा.मु. महापोली, ता.भिवंडी, जि. ठाणे 


2019 


21 


389774617477 


964 


श्री. नितेश बंडु भोईर 


रा. मु . साखरोली, पो. अनगांव ता . 

भिवंडी जि . ठाणे 
रा.मु. शिरवली ( मा .), ता . मुरबाड , जि . 

ठाणे 
रा.मु. उंबरपाडा, पो. सरळगांव, ता . 


2019 


21 


613901691548 


965 


श्री. रामचंद्र कान्हु दळवी 


2019 


21 


697716300333 


966 


श्री . नेताजी जानू घुडे 


मुरबाड, जि.ठाणे 


2019 


21 


487273145255 


967 


श्री.संतोषकिसनघोरड 


रा.मु. डेहणोली, ता. मुरबाड, जि . ठाणे 


2019 


21 


964373021701 


968 


श्री . आशिष धनाजी गोडांबे 


रा.मु. कळंभे, पो. तुळई, ता. मुरबाड, 

जि.ठाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, मार्च १४, २०१९ / फाल्गुन २३ , शके १९ ४० 

अनुसूची 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 


2019 


21 


749400214548 


969 


श्री . अनिल सखाराम देसले 


रा.मु.साजई, ता . मुरबाड, जि . ठाणे 


2019 


21 


609782307126 


970 


श्री . अजय मनोहर चौधरी 


मु.पो. तुळई, ता. मुरबाड, जि . ठाणे 


2019 


21 


563479873395 


971 


श्री . बाळासाहेब महादु भालेराव 


रा.मु. कोरावळे , पो. शिवळे, ता.मुरबाड, 

जि.ठाणे . 
रा.मु. खोपीवली, पो . देहरी, ता . मुरबाड , 

जि.ठाणे 


2019 


21 


574763816278 


972 


श्री.वसंतरामचंद्र कराळे 


2019 


21 


864807422920 


973 


श्री . प्रविण रामचंद्र दळवी 


रा. शिरवळी ( मा .) ता . मुरबाड , जि . ठाणे 


2019 


21 


758756104957 


974 


श्री . मंगेश रमाकांत सासे 


रा.मु.कुडवली, ता . मुरबाड, जि . ठाणे 


2019 


21 


219846730669 


975 


श्री . समिर भाऊराव पवार 


रा.मु. पवाळे, ता. मुरबाड , जि . ठाणे 


2019 


21 


966232761043 


976 


श्रीम . स्नेहलविजय पवार 


मु . आंबेले, पो .शिवळे, ता . मुरबाड 

जि.ठाणे 
रा.मु.माल्हेड, पो. शिवळे , ता . मुरबाड, 

जि . ठाणे 


2019 


21 


531602604187 


977 


श्री.राजेंद्र गणपत पवार 


2019 


21 


261857818660 


978 


श्री.चंद्रकांतसिताराम बोस्टे 


रा.मु. बिरवाडी, ता. मुरबाड , जि . ठाणे 


2019 


21 


820319454374 


979 


श्री . एकनाथ मालू मोहपे 


रा.मु.मोहप , सरळगांव, ता.मुरबाड,जि . 

ठाणे 


2019 


21 


730771872531 


980 


श्री . नितेश मंगल डोंगरे 


रा.संभाजीनगर , मुरबाड, जि . ठाणे 
रा.मु. डांगुर्ले, पो . माजगांव, ता. मुरबाड , 

जि.ठाणे 


2019 


21 


332432035889 


981 


श्री.गोटीराम मधुकरहरड 


2019 


21 


843716261314 


982 


श्री . बारकु नारायण गायकर 


रा.मु.किशोर , ता . मुरबाड, जि . ठाणे, 


2019 


21 


634307107311 


983 


श्री . अशोक जयराम देसले 


रा.मु. साजई, ता. मुरबाड, जि . ठाणे 


2019 


21 


499562973203 


984 


श्री . सुहास कुशा एगडे 


रा.मु. वांजले, ता. मुरबाड ,, जि . ठाणे 
रा.मु. वडवली, पो. सरळगांव , ता . 
मुरबाड, 

जि.ठाणे 


2019 


21 


580100455793 


985 


श्री . योगेश पदमाकर गायकवाड 


2019 


21 


611073757292 


986 


श्री. सुरज सुरेश उघडे 


2019 


21 


708011786855 


987 


श्री . राजु अनंताखाकरे 


मु.पो. कान्होळ , ता.मुरबाड, जि.ठाणे 
रा.मु. आंबेशिव , पो. एरंजाड, ता . 

अंबरनाथ जि . ठाणे 
रा.मु. आंबेशिव , पो . एरंजाड, ता . 

अंबरनाथ जि . ठाणे 


2019 


21 


268689055489 


988 


श्री . संतोष जगन्नाथ खारीक 


ठाणे , 
दिनांक २ मार्च २०१९ . 


राजेश ज . नार्वेकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


